राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत उच्च 
तंत्रज्ञानावर आधारित रोपवाटिका विकसित 
करणे अंतर्गत कृषि चिकित्सालय व 
फळरोपवाटिका, पाचोरा जि. जळगांव व 
तालुका फळरोपवाटिका,भडारा जि. भडारा 
येथील प्रक्षेत्रावर संरक्षण भिंतीचे बाधकामाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- फरोवा-२०१८/प्र.क्र.११९/१३-अे, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ३१ जुले, २०१८ 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि. २९/३/२०१८. 
२) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. फलो/फळलो-२/नर्सरी/वित्तीय अधि./१०९९/१७. 
दि. २९/३/२०१८. 
३) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. फलो/फलो-२/नर्सरी/वित्तीय अधि./१८९७/१७. 
दि. ०७/०६/२०१८. 
प्रस्तावना:- 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित रोपवाटिका विकसित करणे 


अंतर्गत कृषि चिकित्सालय व फळरोपवाटिका, पाचोरा जि. जळगांव येथील रु २६,६८,२००/- च्या 
अंदाजपत्रकास कार्यकारी अभियंता सार्वजनीक बांधकाम विभाग जळगांव यांनी व तालुका 
फळरोपवाटिका, भडारा जि. भडारा येथील रु ४४,०००,००/- च्या अंदाजपत्रकास कार्यकारी 
अभियंता सार्वजनीक बांधकाम विभाग, भंडारा यांनी प्रशासकीय मान्यता दिलेली असून संचालक 
फलोत्पादन यांना वित्तीय नियम पुस्तीका १९७८ भाग-पहिला ,उपविभाग १ ते ५ पुस्तिकेतील भाग 
पहिला उपविभाग- पाच अनुक्रमांक २ परिच्छेद क्र. १३४ (३)अन्वये रु. २०,०००,०० लक्ष पर्यंतच 
वित्तीय अधिकाराची मर्यादा असल्याने व त्यापुढील वित्तीय मर्यादाचे अधिकार प्रशासकीय विभाग 
प्रमुखास असल्याने संचालक, फलोत्पादन यांनी सदर प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यामुळे 
वरील बाधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. त्यामुळे पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः फरोवा-२०१८/प्र.क्र.११९/१३-अ, 


शासन निर्णय - 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित रोपवाटिका विकसित 
करणे अंतर्गत कृषि चिकित्सालय व फळरोपवाटिका, पाचोरा जि. जळगांव येथील कामाची 
रक्‍कम रु.२६,६८,२००/- (अक्षरी रक्‍कम रु.सव्वीस लाख आडुसष्ठ हजार दोनशे फक्त) 
अंदाजपत्रकास व तालुका फळरोपवाटिका, भंडारा जि. भंडारा येथील कामाची रक्‍कम रु 
४४,००,०००/-(अक्षरी रु. चव्वेचाळीस लाख फक्त) च्या अंदाजपत्रकास संचालक फलोत्पादन 
यांना फक्त रु २०,०००,००/-पर्यंतच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका १९७८ भाग-पहिला 
,उपविभाग परिच्छेद क्र. १३४ (३)अन्वये असल्याने व त्यापुढील वित्तीय मार्यादेचे अधिकार 
प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना असल्याने सदर प्रक्षेत्रावर संरक्षण भिंतीच्या बाधकामाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

संचालक फलोत्पादन यांनी नियमांचे काटेकांरपणे पालन करावे. यामध्ये अनियमितता 
होणार नाही यांची दक्षता घ्यावी. अन्यथा यामध्ये संचालक फलोत्पादन यांना जबाबदार धरण्यात 
येईल.याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५"५७/.गीक्ीचा95॥0[॥19.900.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७३१११५६१५३९०१ 


असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Chandrakumar Vithal 
aytadak 


Chandrak ch 
1 a n ra u mM a r DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
. ou=Agriculture And ADF Department, 
V | [ h a | postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=034948ccd1f6b6c67380c817b34a9af7 
5fcfa679a4609321f9da27d9ab87b0d1, 


G h ayta da k cn=Chandrakumar Vithal Ghaytadak 


Date: 2018.07.31 11:58:57 +05'30' 


(च.वि.घायतडक) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. आयुक्त कृषी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः फरोवा-२०१८/प्र.क्र.११९/१३-अ, 


२. संचालक फलोत्पादन, कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 

३. विभागीय कृषी सहसंचालक,नाशिक विभाग, नाशिक. 

४. विभागीय कृषी सहसंचालक,नागपूर विभाग,नागपूर. 

५. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी,जळगांव/ भंडारा 

६. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर, 

७. महालेखापाल-१/२ , (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 

८. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे. 

९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१०. सहसंचालक लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष,नवीन प्रशासन भवन,५वा मजला,मुंबई -३२, 
११. अवर सचिव, कार्या-१४८१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम (कृषि व फलोत्पादन) विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१३. निवड नस्ती (१३-अ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


